शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल नागरी क्षेत्रात मुलभूत /पायाभूत सुविधा 
या योजनेअंतर्गत सन १७-१८ मधील कामात 
बदल करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नाक्षेवि- २०१८/प्र.क्र. -७६/का.९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक : क्षेविका-२०१८/प्र.क्र. -२७/का.९,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि.३१ मार्च २०१८ 
शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ"मध्ये अ.क्र.१४ येथील गोंदीया जिल्हयातील विकास 
कामांना खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र जिल्हा नगरपरिषद /नगरपालिका | विकासकामाचे नाव मंजूर निधी 
/मनपा /नपा 
१४ गोंदीया गोंदीया हहर गोविंदपूर परिसरात १० लक्ष 
शादीखाना बांधकाम 
करणे 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त siesta गोंदिया जिल्हयातील विकास कामाचे रकान्यामध्ये खालीलप्रमाणे 
बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा नगरपरिषद /नगरपालीका विकासकामाचे नाव मंजूर निधी 
/मनपा /नपा 
१४ गोंदीया गोंदीया शहर नवीन बायपास रोड क्रिडा ।१०लक्ष 
संकुल जवळ शादीखाना 
बांधकामकरणे 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१०२९१५५२४९१२१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ० aa rans 


. DN: rashtra, 
| n e S h ou=Minorities Development Department, 
. pi 10032, st=Maharashtra 
2 


310d2e7860201ab 


5: j 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39E 


Sonavane 2" 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर, 
महाळेखपाल 9/2 (लेखा परीक्षा ),मुंबई /नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास )यांचे खाजगी सचिव, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
निवड नस्ती (का.९). 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि- २०१८/प्र.क्र. -७६/का.९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


